स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवनिमित्त 
राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव आयोजन खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ५७५/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ६ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा : १) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे क्र. 
सांकास /४६९५, दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” च्या निमित्ताने विभागाकडून विविध 
नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे आयोजन करण्याची प्रथा सुरू करण्यात आलेली आहे. याद्वारे तरुण 
कलाकारांना नाविन्यपुर्ण कार्यक्रमांच्या /उपक्रमांच्या द्वारे वैविध्यपुर्ण माहिती व अभ्यास 
व्हावा, हा हेतू आहे. त्याच धर्तीवर, देशातील विविध राज्यांमधून बहूभाषिक अनामविरांवरील 
नाट्यमहोत्सवाचे आयोजन खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२३ ते १७ सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत नागपूर येथे 
संस्कार भारती व सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने आयोजित नाटय 
महोत्सवाचे आयोजन व त्यावरील रुपये २५,००,०००/- (अक्षरी पंचवीस लक्ष फक्त) इतक्या 
खर्चाच्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदरचा खर्च SAR मागणी क्र. झेडड-२, २२०५, कला व संस्कृती, 
पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (०२) राज्य नृत्य, नाट्य, 
तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) (०२) राज्य कला संस्कृति जतन, संवर्धन विविध महोत्सव 
तसेच इतर कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५ १५०७) - ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०२३-२४ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनाळय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ५७५/सां.का.४ 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ 
अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची 
राहील. 


०६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३११०६१८२३२४७२२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by BALASAHEB ISHWAR SAWANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=79f -76dd8693a7bfcec682ee63ece2edaf06ba586ac7 1 
715d8e6ba4d62fbe, postalCode=400032, st=Mahi 


ISHWAR SAWANT 5५५४ 
(बाळासाहेब ईश्वर सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. मा. मंत्री ( सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 

३. उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 
मुंबई ४०० ०३२ 

५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१०.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१२. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


